सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १८ ] 


मंगळवार , दिनांक २८ एप्रिल २०१५ : वैशाख ८ , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 
दिनांक - १६ फेब्रुवारी २०१५ . 


त्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर नियुक्त करावयाच्या महानगर 
क्षेत्रातून निवडून आलेल्या सदस्यांची व विशेष निमंत्रितांपैकी संबंधित 
क्षेत्रातून निवडून आलेल्या / रहिवासी असलेल्या संसद सदस्य , विधी मंडळ 
सदस्य यांच्यापैकी ५ विशेष निमंत्रितांची औरंगाबाद महानगर नियोजन 
समितीवर शासनातर्फे नियुक्ती करण्यात येत असून या शासन नामनिर्देशित 
व निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केल्यानुसार 
या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून औरंगाबाद महानगर 
नियोजन समिती उक्त अधिनियामाच्या कलम ३ नुसार गठीत झाल्याचे 
समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) तरतुदी पुढे 

चालू ठेवणे) अधिनियम , १९९९ 


क्र . एमपीसी – २०१२/ ६१९ / प्रक्र .१३२ ( भाग २)/ १२/ नवि- ३० , : 
ज्याअर्थी, ७४ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने ज्या महानगर क्षेत्राची 
लोकसंख्या १० लाख पेक्षा कमी नसेल त्या महानगर क्षेत्राकरिता महानगर 
नियोजन समिती स्थापन करावयाची आहे . 


महानगर नियोजन समितीच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी, उक्त 
अधिनियमाचे कलम ४ ( १) नुसार तीन वर्षे एवढा निश्चित करण्यात 
आला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती ( रचना 
व कामे ) ( तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , १९९९ (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला ) दि . २९ जून १९९९ पासून अंमलात 
आला आहे . 


आणि ज्या अर्थी, शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , क्र . एमपीसी 
– ३००८/ १३७५/ प्र.क्र . २१५/ २००८ / नवि - ३० , दिनांक २६ सप्टेंबर २००८ 
अन्वये औरंगाबाद महानगर क्षेत्र घोषीत करण्यात आले आहे . उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार , औरंगाबाद महानगर नियोजन समितीमधील 
( यापुढे उक्त महानगर नियोजन समिती असे उल्लेखलेली ) ४५ सदस्यांपैकी 
दोन तृतियांश सदस्य हे निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले आहेत . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये महानगर नियोजन समितीचे 
अध्यक्ष व सदस्यांचे भत्ते निश्चित करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली 
आहे . शासकीय कर्मचारी तसेच विविध समित्या . मंडळे व आयोग यावर 
नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना प्रवास भत्ता तसेच दैनिक भत्याच्या 
दरात शासन निर्णय क्र . प्रवास १०१० / प्र. क्र / २/ ९८ / सेवा - ५ दिनांक ३ मार्च 
२०१० अन्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे . या शासन निर्णयाचे 
परिच्छेद १२ मध्ये अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्याबाबत ही तरतूद 
आहे. या शासन निर्णय वित्त विभाग क्र . मुविनि १०९५/ प्र .क्र . १२/ ९५/ 
विनियम, दिनांक १५ जून , १९९५ नुसार अशासकीय सदस्यांना बैठक 
भत्ता व वाहन खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय होईल व सदर समितीवरील केंद्र 
शासनाच्या प्रतिनिधींना नियमानुसार अनुज्ञेय निधी तसेच खर्च देय राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने . 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर , उक्त अधिनियमाचे कलम 
३ मधील तरतुदीनुसार , प्रत्येकी एक अध्यक्ष, दोन पदसिध्द सदस्य , १२ 
नामनिर्देशित सदस्य आणि विषेश निमंत्रित त्यांची नियुक्ती करण्याचा 
आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची त्याचबरोबर शासन नामनिर्देशित सदस्य 
व विषेश आमंत्रितांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द करून महानगर नियोजन 
समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता . 


अविनाश भा . पाटील , 


सहसचिव , महाराष्ट्र शासन 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, २८ एप्रिल , २०१५ : वैशाख ८ , शके १९३७ 


भाग - १ अ - असाधारण 


परिशिष्ट 


क ) ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र 
१ कापसे रावसाहेब मु. पोटूळ , पो . टाकळी ( कदीम ) सदस्य 

लक्ष्मण ता . गंगापुर , जि . औरंगाबाद 
२ गावंडे कृष्णा रामराव मु . जानेफळ पो . शिरोडी खु . सदस्य 

ता . फुलंब्री जि . औरंगाबाद . 
३ दळवी योगेश रा . नायगांव , पो . वाळूज , सदस्य 
पंढरीनाथ 

ता . गंगापुर , औरंगाबाद . 
४ भुमरे विलास मु . पो. पाचोड , ता . पैठण , सदस्य 
संदीपान 

जि . औरंगाबाद . 
५ हुलसार बालाजी मु . पो . खोडेगांव , सदस्य 
गंगाधर 

ता . जि . औरंगाबाद . 
६ ठोंबरे भागचंद मु . पिंपळगांव , पो . आडूळ , सदस्य 
रूस्तूम 

ता . जि . औरंगाबाद . 
७ सावंत राहूल मु . गांधेली , पो . आडगांव बु ., सदस्य 

सुर्यभान ता . जि . औरंगाबाद . 
८ बेग दिलावर मिझ मु . पो . वरूड ( काझी ) , सदस्य 

ता . जि . औरंगाबाद . 
९ कांजूणे संजय मु. पो . दौलताबाद , सदस्य 
जगन्नाथ 

ता . जि . औरंगाबाद . 
१० मुळे कांताबाई सुधीर मु. पो . कुंभेफळ, 

ता . जि . औरंगाबाद . 
( दोन ) शासन निर्देशित सदस्य 

अ) पदसिध्द तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे कार्यकारी अधिकारी 


सदस्य 


औरंगाबाद महानगर नियोजन समिती 
( शासन निर्णय क्र . एमपीसी – २०१२/ ६१९ / प्र.क्र . ३१२/ ( भाग- २)/ 
१२/ नवि -३० , दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१५ ) 
मा . मुख्यमंत्री 

अध्यक्ष 
( एक ) निवडून आलेले सदस्य 
अ ) मोठे निर्वाचन क्षेत्र 
१ शिंदे कीर्ती महेंद्र १९ - २० , सुलोचना विहार सदस्य 

नागेश्वरवाडी , औरंगाबाद 
२ ओझा कला रविनंदन रायगड , महापौर निवास रेल्वे सदस्य 

स्टेशन रोड , औरंगाबाद . 
३ खेडकर सुशिल १० , आनंद प्लाझा अपार्टमेंट , सदस्य 
तुकाराम सुतगिरणी चौक , गारखेडा , 

___ औरंगाबाद . 
४ घोडिले आनंद गजानन कृपा , गांधीनगर सदस्य 

राधाकिसन बन्सीलालनगर , औरंगाबाद . 
५ जैस्वाल रेखा अजित प्रियदर्शनी कॉलनी, जी - ३ , सदस्य 

सिडको , एन -५ , औरंगाबाद . 
६ मकरिये अनिल प्लॉट नं. ७-८ , वदर मुथियान सदस्य 
श्रीकिसन अपार्टमेंट , समर्थनगर , 

औरंगाबाद . 
७ शहानवाज खा . घर नं . ४- १४- ७५ जिन्सी , सिराज सदस्य 

रहेमान हॉटेल जवळ , औरंगाबाद . 
८ कावडे रवि हनुमान चौक , चिखलठाणा , सदस्य 
साहेबराव 

औरंगाबाद . 
९ चौधरी संजय सांडू मसनतपुरा , औरंगाबाद . सदस्य 
१० तुपे त्रिंबक बालाजी मंगल कार्यालय , सदस्य 

गणपतराव बालाजीनगर , औरंगाबाद . 
११ बनकर कृष्णा प्लॉट नं . ३० , पेठेनगर , सदस्य 

भावसिंगपुरा , औरंगाबाद . 
१२ बारवाल गजानन १ ए, गांधीनगर बन्सीलालनगर , सदस्य 
रामकिसन 

औरंगाबाद . 
१३ वाघचौरे विजय कोकणवाडी, ५/१०/ ११६ , गणपती सदस्य 

___ लक्ष्मण मंदीर शेजारी , औरंगाबाद . 
१४ सिध्द जगदिश श्रीमंत गल्ली, धावणी मोहल्ला , सदस्य 
कन्हैय्यालाल 

औरंगाबाद . 
१५ केनेकर संजय हर्षवर्धन बिल्डींग , शिवाजी हाय . सदस्य 

किसनराव समोर खोकडपुरा, औरंगाबाद 
१६ राठोड प्रमोद प्लॉट नं . १२६ , एन- ३, सिडको, सदस्य 
प्रल्हाद 

औरंगाबाद . 
१७ अब्दुल रऊफ खान घर क्र . १- २५ - २० , मोमीनपुरा, सदस्य 
___ महेमुदखान ( खलीलखान) औरंगाबाद . 
१८ हाळनोर गिरजाराम १९४ , माऊली रामकृपा कॉलनी सदस्य 

नानाराव ( म्हाडा ), ज्योतीनगर, औरंगाबाद . 
१९ जुबेर गाझी असीर टोटीकी मस्जीदसमोर , घर क्र . सदस्य । 

अहमद ३-८ - ५१ मंजूरपुरा , औरंगाबाद . 
ब ) लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्र 
१ अनिस अ . अ . कादर रा . फरी, मोहल्ला, खुलताबाद सदस्य 


सांडूजी 


- 


१ प्रधान सचिव ( नवि - १ ) 

पदसिध्द 

सदस्य 
२ विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

पदसिध्द 

सदस्य 
३ आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका , औरंगाबाद सदस्य 

मुख्याधिकारी , खुलताबाद नगरपरिषद , खुलताबाद सदस्य 
मुख्याधिकारी , छावणी परिसर क्षेत्र 

सदस्य 
मुख्य प्रशासक , सिडको , औरंगाबाद 

सदस्य 
७ गट विकास अधिकारी, पैठण 

सदस्य 
८ गट विकास अधिकारी, गंगापुर 

सदस्य 
ब ) नगर विकास , नागरी पायाभुत सुविधा , नागरी परीवहन ,पर्यावरण 

यातील तज्ञ 
९ डॉ . दिलीप यार्दी 

सदस्य 
१० श्री . राम भोगले 

सदस्य 
११ श्री . मुकुंद कुळकर्णी 

सदस्य 
१२ श्री अजय ठाकूर 

सदस्य 


( तीन ) विशेष निमंत्रित व्यक्ती 
अ ) संसद सदस्य व विधान मंडळ सदस्य ( महानगर क्षेत्रातून निवडून 

आलेले ) 
१ श्री . चंद्रकांत भाऊराव खैरे 

विशेष निमंत्रित 
२ श्री . अतुल मोरेश्वर सावे 

विशेष निमंत्रित 
३ श्री . प्रशांत बन्सीलाल बंब 

विशेष निमंत्रित 
४ श्री . संजय शिरसाठ 

विशेष निमंत्रित 
५ श्री . संदीपानराव आसाराम भुमरे 

विशेष निमंत्रित 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २८ एप्रिल , २०१५ : वैशाख ८ , शके १९३७ 


ब ) राज्य शासनाच्या उपक्रमांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


६ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र जीवन 

प्राधिकरण , 


विशेष निमंत्रित 


७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विशेष निमंत्रित 

विकास महामंडळ 


नगर परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 

जसे अनुसूचित जाती , अगर 
अ. क्र . निवडून आलेल्या प्रभाग अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
सदस्याचे नाव क्रमांक मागासवर्ग अगर स्त्रियासाठी 

( अनुसूचित जाती स्त्रियासाठी, 
अनुसूचित जमाती स्त्रियासाठी , 
नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियासाठी 


विशेष निमंत्रित 


८ मुख्य प्रशासक , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र 

विकास प्राधिकरण , 


धरून) 


विशेष निमंत्रित 


९ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदुषण 

नियंत्रण मंडळ 


१ 


| 


विशेष निमंत्रित 


___ श्रीमती शेख 
मेहरून्निसाबेगम 

मेहराज 


जागा 


१० व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य वीज 

वितरण महामंडळ . 


सर्वसाधरण स्त्री 


क्र . २ - ब 


लातूर , २४ एप्रिल २०१५ . 


११ व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग विशेष निमंत्रित 

परिवहन महामंडळ. 
क ) केंद्र शासनाच्या आस्थापनांचे प्रतिनिधी 


पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


१२ प्रतिनिधी , मध्य रेल्वे , औरंगाबाद 


विशेष निमंत्रित 


१३ प्रतिनिधी , दुरसंचार निगम , औरंगाबाद 


विशेष निमंत्रित 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


विशेष निमंत्रित 


१४ प्रतिनिधी , सिव्हिल एव्हिएशन / एअरपोर्ट 

ऑथारिटी , औरंगाबाद 


आदेश 


विशेष निमंत्रित 


१५ संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१६ सहसंचालक , नगर रचना , औरगाबाद विभाग , 

औरंगाबाद 


सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने . 

अविनाश भा . पाटील , 
सहसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


क्रमांक २०१५/ नपाप्र/ निवडणूक / कावी - ५९९ : - मा . राज्य 
निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप / २०१५ / प्र.क्र . ०५ / का .०६ 
दिनांक १८ / ०३/ २०१५ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , पांडूरंग पोले , जिल्हाधिकारी, लातूर या 
प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्हयातील उदगीर नगर 
परिषदेच्या दि . २२/ ०४/ २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये 
उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधून उदगीर नगर 
परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 

जसे अनुसूचित जाती , अगर 
अ.क्र . निवडून आलेल्या प्रभाग अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
सदस्याचे नाव क्रमांक मागासवर्ग अगर स्त्रियासाठी 

( अनुसूचित जाती स्त्रियासाठी , 
अनुसूचित जमाती स्त्रियासाठी, 
नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियासाठी 

धरून ) 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


४ 


क्रमांक २०१५/ नपाप्र /निवडणूक/ कावी - ५९९ : - मा . राज्य 
निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप/ २०१५/ प्र .क्र .०५/ का .०६ 
दिनांक १८ /०३/ २०१५ अन्वये तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , पांडूरंग पोले , जिल्हाधिकारी, लातूर या 
प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्हयातील औसा नगर 
परिषदेच्या दि . २२/ ०४/ २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये 
उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधून औसा 


श्री . बोईनवाड 
व्यंकट भिमराव 


जागा 
क्र . ८ - ब 


अनुसूचित जमाती 


लातूर , २४ एप्रिल २०१५ . 


पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


